दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार पोलीस 
महासंचालक कार्यालयातील लिपीकवर्गीय 
अधिकारी/कर्मचारी व इतर कर्मचारी संवर्गातील 
दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०२२१/प्र.क्र.१२७/पोल ५ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ जून, २०२१ 


वाचा:- 


. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एचडीओ-२०११/प्र.क्र.४/आस्था-१,दि.९.०३.२०११ 

. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ 

सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, केंद्र शासन अधिसूचना दि.०४.०१.२०२१ 

. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. दिव्यांग-२०१३/ प्र.क्र.३५/ 

दि.क.२, दिनांक ७.१०.२०१६ 

५. शासन परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१ / 
दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

६. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ 

७. पोळीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं८-अ/अपंग व्यक्‍ती/सुयोग्य पदांचा शोध/ 

१२५/२०१९,दि.७.०४.२०२१ 


Cc WwW A -5 


प्रस्तावना :- 

अपंग व्यक्‍ती (समान Gell, Sera संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम१९९५ मधील तरतुदीस 
अनुसरून संदर्भ क्र.१ येथील गृह विभाग ,शासन निर्णय दि.९.०३.२०११ अन्वये पोळीस दल आणि 
कारागृह विभागाच्या आस्थापनेवरील सुयोग्य पदे अपंग व्यक्तींसाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. 
अपंग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम १९९५ निरसीत करण्यात आला असून आता दिव्यांग व्यक्‍ती हक्‍क 
अधिनियम २०१६ लागू करण्यात आला आहे. 
२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ चे कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची सुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालयाने दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाच्या पदांची यादी 
विहित करून www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification 
येथे List of Post identification suitable for Person with Benchmark Disability notified on 
08.09.2029 या शीर्षाखाली प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने 
पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेळी गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेली यादीमधील ज्या पदांची 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासनाच्या सेवेतील (अधिनस्त 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०२२१/प्र.क्र.१२७/पोल ५ब 


कार्यालयातील Tate) पदांशी समान आहेत, Seat पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन 
सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. सदर सुचनेस अनुसरून संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेली गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोळीस महासंचालक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील लिपीक वर्गीय अधिकारी/कर्मचारी व इतर कर्मचारी संवर्गातील पदे 
दिव्यांगासाठी सुधारितपणे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय यांच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या 
अधिसूचनेव्दारे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली आहेत. सदरहू अधिसुचने अन्वये दिलेल्या सुचना 
अनुषंगाने पोलीस महासंचालक यांनी पोळीस महासंचालक कार्यालयातील लिपीकवर्गीय अधिकारी/ 
कर्मचारी व इतर कर्मचारी संवर्गातील पदे पडताळणी व प्रमाणीत करून संदर्भ क्र.9 येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर केली आहे.पोलीस महासंचालक यांनी सादर केलेल्या व सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगासाठी याद्वारे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनीयम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार व राज्य शासनाच्या सामाजिक 
न्याय विभागाच्या दि.२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेस अनुसरुन या 
विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस महासंचालक कार्यालय वगळून इतर सर्व कार्यालयांतील “गट- 
अ ते गट-ड” लिपीकवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी व इतर कर्मचारी संवर्गाकरीता पदे सुनिश्चित करण्याची 
कार्यवाही पोलीस महासंचालक कार्यालयस्तरावर करण्याबाबतची सूचना या शासन आदेशान्वये 
देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा झासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१११३१३४९४६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार देशा नुसारव नावाने. 
Sandeep Gorakhnath १८ 
Dhakane 


(संदीप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०२२१/प्र.क्र.१२७/पोल ५ब 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

५. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

६. मा.मंत्री,गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा. राज्यमंत्री,गृह (हाहरे/ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा विधानंडळ सचिवालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अ.मु.स. (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१३.प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.सर्व सहसचिव/उपसचिव,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१६.आयुक्‍्त,दिव्यांग कल्याण,पुणे 

१७.अप्पर पोळीस महासंचाळक ,राज्य राखीव पोलीस बल,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१८.अप्पर पोलीस महासंचालक ,प्रशिक्षण व खास पथके,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१९.सर्व पोलीस आयुक्‍त,पोलीस अधिक्षक,समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल 
२०. निवड नस्ती/पोल ५ब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


4 


4 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र-अ 


अ.क्र. पदनाम गट नियुक्तीचे शारीरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व 
माध्यम कर्तव्य 
. | पोलीस महासंचालक यांचे गट-अ | पदोन्नती S, ST, W, RW, C 1.B, LV लिपिक वर्गीय कर्मचारी यांचेवर 
aan oe 2. D, HH नियंत्रण अधिकारी व इतर 
वरिष्ठ उपसहाय्यक 3 OA. BA, OL, BL, OAL नियंत्रण अधिकारी व इतर 
BLOA, BLA, CP, LC, Dw प्रसासकीय स्वरुपाचे कामकाज 
AAV हाताळणे. 
4. MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
२. पोलीस महासंचालक यांचे गट-अ | पदोन्नती S, ST, W, RW, C 1.B, LV लिपिक वर्गीय कर्मचारी यांचेवर 
ee 2. D, HH नियंत्रण अधिकारी व इतर 
, a 
उपसहाय्यक ल्या शा किंवा. नियंत्रण अधिकारी व इतर 
९7, 1.€, Dw, AAV प्रसासकीय स्वरुपाचे कामकाज 
4. SLD, MI हाताळणे. 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
३. प्रशासकीय अधिकारी गट-ब | पदोन्नती S, ST, ७, RW, C 1.B, LV लिपिक वर्गीय कर्मचारी यांचेवर 
2. D, HH नियंत्रण अधिकारी व इतर 
3. 0५, OL, BL, BA, OAL, नियंत्रण अधिकारी व इतर 
CP, LC, Dw, AAV, प्रसासकीय स्वरुपाचे कामकाज 
4. SLD, शा हाताळणे. 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
४. | वरीष्ठ कार्यालय अधीक्षक गट-ब | Vela 5, ST, W, RW, SE, H, | 1.B,LV लिपिक वर्गीय कर्मचारी यांचेवर 
C, MF 2. D, HH नियंत्रण अधिकारी व इतर 
3. OA, BA,OL, BL , OAL, नियंत्रण अधिकारी व इतर 
BLOA, CP, LC, Dw, AAV, | प्रसासकीय स्वरुपाचे कामकाज 
4. SLD, MI हाताळणे. 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
५. | कार्यालय अधीक्षक गट-ब | पदोन्नती 5, त W, RW, SE, H, | 1.5, LV लिपिक वर्गीय कर्मचारी यांचेवर 
क्र nace नियंत्रण अधिकारी 


3. OA, BA,OL, BL , OAL, 


BLOA, CP, LC, Dw, AAV, 


4. SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


६. प्रमुख लिपीक गट क | पदोन्नती S, ST, ७, RW, 55, प, | 1.53, LV कार्यासनातील संबंधित विषयक 
re 2.D, HH आस्थापना प्रमुख, त्याअनुषंगीक 
3 OA. OL, छा., 84, OAL, थापना शिर 
CP, LC, Dw, AAV, स्वरुपाचे सर्व कामकाज करणे. 
4. SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
9. वरीष्ठ श्रेणी लिपीक गट क | पदोन्नती S, ST, W, RW,H,C, | 1.B,LV कार्यासनातील संबंधित विषयक 
MF 2. D, HH आस्थापना प्रमुख, त्याअनुषगीक 
3 OA. OL, छा., 84, OAL, TTT शिर 
CP, LC, Dw, AAV, स्वरुपाचे Ud कामकाज करणे. 
4. ASD (M) SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
८. | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक Tem | सरळसेवा / S, ST, W, MF, RW, 1. 3, 1.४ वरीष्ठ लिपीक अधिकारी व 
SE, H 2. D, HH — या ats 
पदोन्नती 3 OA. BA, OL, BL. OAL, कर्मचारी यांना मदतनीस तसेच 
CP, LC, Dw, AAV नेमूण दिलेले कामकाज करणे. 
4. ASD (M), SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
९. वरीष्ठ स्वीय सहायक Tea | पदोन्नती S,ST,W,BN, RW, | 1.B,LV संबंधित वरीष्ठ अधिकारी यांचेशी 
SE, H,C 2. D, HH i A aie 
3 OA. OL, BL, OAL, CP. संबंधित शासकीय कामकाज पार 
LC, Dw, AAV, पाडणे. 
4. ASD, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
- ०. | स्वीय सहायक Teg =| पदोन्नती S,ST,W, BN, २५, | 1.B, LV वरिष्ठांच्या निर्दशाप्रमाणे 
ee < Oh On BL, OAL, CP, श्रुतलेखनाचे पत्र व्यावहाराबाबत 
LC, Dw, AAV, काम करणे 
4. ASD, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 
- q. | Sera लघुलेखक Teg  । सरळसेवा / S,ST,W, BN, RW, | 1.B, LV वरिष्ठांच्या निर्दशाप्रमाणे 
पदोन्नती दिक र a OL, OAL, CP,LC. श्रुतलेखनाचे पत्र व्यावहाराबाबत 
Dw, AAV, MDy काम करणे 


4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


१२. 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


गटब 


सरळसेवा / 
पदोन्नती 


$, ST, ७, L, MF, RW, 
SE, H, C 


1.B, LV 

2. HH 

3. OA, OL, BL,OAL CP, LC, 
Dw, AAV 

4. ASD(M), SLD, MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


वरिष्ठांच्या निर्देशाप्रमाणे 
श्रुतलेखनाचे पत्र व्यावहाराबाबत 
काम करणे 


१२३. 


ay टंकलेखक 


गटक 


सरळसेवा / 
पदोन्नती 


S, ST, W, MF, SE, H 


1.5, LV 

2.OA, OL, BL, CP, LC, Dw, 
AAV, MDy 

3. ASD (M) SLD, MI 

4. MD Involving (1) to 
(3)Above 


वरिष्ठांच्या निर्देशाप्रमाणे 
श्रुतलेखनाचे पत्र व्यावहाराबाबत 
काम करणे 


१४. 


नाईक कार्यालयीन शिपाई 


गटड 


पदोन्नती 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, SE, 11 , C 


1.B, LV 

2. 1), HH 

3. OL, OAL, CP, LC, Dw, 
AAV, MDy 

4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


कार्यालयीन संगणक, टेबल 
साफ सफाई व नस्ती/ कागदपत्र 
ने- आण करणे तसेच संबंधीत 
कामकाज 


१५. 


कार्यालयीन शिपाई 


गटड 


सरळसेवा/ 
पदोन्नती 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, SE, 11 , (- 


1.B, LV 

2. 1), HH 

3. OL, OAL, CP, LC, Dw, 
AAV, MDy 

4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


cao, संगणक, प्रिंटर, 
साफसफाई करणे तसेच इतर 
कार्यालयीन कागदपत्राची 
देवाण- घेवाण करणे. 


१६. 


प्रमुख आचारी 


गटड 


पदोन्नती 


ST, W, BN, L, MF, 
SE, C 


1.LV 

2. D, HH 

3. OL, BL,CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


स्वयंपाक विषयक कामकाज 


१७. 


सहायक आचारी 


गटड 


पदोन्नती 


S, ST, W, BN, L, MF, 
SE, H, C 


1.1,/ 

2. 1), HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 

4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


स्वयंपाक विषयक कामकाज 


१८. 


भोजन सेवक 


गटड 


पदोन्नती 


S, ST, W, BN, L, MF, 
SE 


1.LV 

2. D, HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


आचारी यांना मदतनीस 


नश. 


न्हावी/ बारबर 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, MF, SE 


1. D, HH 

2. OL, CP, LC, Dw, AAV 
3. ASD (M), SLD, MI 

4. MD Involving (1) to 
(3)Above 


केस hdd d aeaelia 
कामकाज 


२०. 


धोबी 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, L, KC, PP, MF, 
SE 


1.B, LV 

2. D, HH 

3. OA, OL, OAL, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


कपडे धुणे, इस्री करणे व 
संबंधीत कामकाज 


ते. 


मोची 


गटड 


सरळसेवा 


S, MF, SE 


1. LV 

2. 1), HH 

3. OL, BL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


बुट- चप्पल घडवण, दुरुस्ती, 
पॉलीडा व संबंधीत कामकाज 


२२. 


शिपी 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, H 


1.LV 

2. D, HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


कापड शिलाई व संबंधीत 
कामकाज 


23. 


सफाईंगार / स्विपर 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


1.B, LV 

2. D, HH 

3. OA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


साफसफाई विषयक कामकाज 


२४. 


माळी 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, SE 


1.LV 

2. 1), HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


बागबगीचा, फुलझाडे यांची 
देखरेख व संबंधीत कामकाज 


२५. 


सुतार 


ToS 


सरळसेवा 


S, ST, BN,W, RW, 
SE, H, C 


1. B,.LV 

2. D, HH 

3. OL, BL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


लाकडी वस्तू बनवणे, दुरुस्ती व 
संबंधीत कामकाज 


२६. 


गवंडी 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, ७, BN, SE 


1. D, HH 

2. OL, CP, LC, Dw, AAV 
3. ASD (M), ID, SLD, MI 
4. MD Involving (1) to 
(3)Above 


बांधकाम करणे, दुरुस्ती व 
संबंधीत कामकाज 


२७. 


प्लंबर/ नळ कारागीर 


गटड 


सरळसेवा 


$, ST, W, L, KC, PP, 
MF, SE, C 


1.LV 

2. D, HH 

3. OL, LC, Dw, AAV 

4. ASD (M,MoD), SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


नळ दुरुस्ती व संबंधीत 
कामकाज 


२८. 


पंप अटेडन्स 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, RW, SE, H 


1. LV 

2. D, HH 

3. OA, OL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M,MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


पाणी नियोजन व संबंधीत 
कामकाज 


२९. 


पाणी वाहतूकदार/ पाणक्या 


गटड 


सरळसेवा 


$, ST, W, BN, L, RW, 
SE, H 


1.1,/ 

2. 1), HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M,MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


पाणीपुरवठा व संबंधीत 
कामकाज 


३०. 


मजदूर 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, PP, 
MF 


1.B, LV 

2. 1), HH 

3. OA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV, 

4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


जड वस्तू वाहतूक व ने- आण 
करणे व संबंधीत कामकाज 


२३१. 


मेल सर्व्हेंट 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, BN, MF, RW, 
SE, W 


1.LV 

2. 1), HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


टपालाची देवाणघेवाण करणारे 


३२. 


चौकीदार 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, SE, H, C 


1. LV 

2. D, HH 

3. OA, OL, BL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M), SLD, MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


पहारा देणे व संबंधीत कामकाज 


38. 


ड्रेसर्स/ व्रणोपचारक 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, PP, 
MF, RW, SE, H 


1. D, HH 

2. OA, OL, CP, LC, Dw, 
AAV 

3. ASD (M,MoD), SLD, MI 
4. MD Involving (1) to 
(3)Above 


रुग्णालयीन सेवेकरी व संबंधीत 
कामकाज 


२३४. 


दप्तरी 


गटड 


पदोन्नती 


$, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C, MF 


1.B, LV 

2. 1), HH 

3. OA, BA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

4. ASD (M,MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


दप्तर सांभाळणे, जतन करणेव 
नोंदी ठेवणे तसेच संबंधीत 
कामकाज 


२३५. 


रुग्णालयीन शिपाई 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, MF, RW, 
SE, H 


1.B, LV 

2. 1), HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M), ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


रुणालयीन साफसफाई संबधीत 
कामकाज 


३६. 


विजतंत्री 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, KC, 
PP, SE 


1. D, HH 

2. OA, OL, LC, Dw, AAV 
3.ASD (M ), MI 

4. MD Involving (1) to (3) 
Abov 


विजेची जोडणी, दुरुस्ती व 
संबंधीत कामकाज 


30. 


जोडारी 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, MF, 
SE 


1. D, HH 

2.ASD (M ), SLD, MI 
3. MD Involving (1) to 
(2)Above 


फिटींग विषयक कामकाज 


२८: 


रंगारी 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, KC, 
PP, SE 


1. D, HH 

2. OL,Dw, AAV 

3. ASD (M ), ID, SLD, MI 
4. MD Involving (1) to 
(3)Above 


रंगकाम व संबंधीत कामकाज 


२९. 


आया 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, RW, SE, H 


1.B, LV 

2. D, HH 

3. OA, OL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


महिला रुग्णांकरीता 
रुग्णालयात मदतनीस व 
संबंधीत कामकाज 


४०. 


वॉर्ड बॉय/ कक्षसेवक 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, RW, SE, H 


1. LV 

2. D, HH 

3. OA, OL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


मदतनीस व सेवक तसेच 
संबंधीत कामकाज 


४१. 


व्हॉल्व्ह मन 


गटड 


सरळसेवा 


ST, W, BN, MF, SE 


1. B,LV 

2. D, HH 

3. OA, OL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M, MoD), SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


पाणी नियोजन व संबंधीत 
कामकाज 


४२. 


रुग्णालय सेवक 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, RW, SE, H 


1. LV 

2.D, HH 

3. OA, OL, CP, LC, Dw, 
AAV 

4. ASD (M, MoD) ID, SLD, MI 
5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


रुग्णालयातील शिपाई विषयक 
कामकाज 


४२. 


कुकमेट 


गटड 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, L, MF, 
SE, 


1.LV 

2. D, HH 

3. OL, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M, MoD), ID, SLD, 
MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


आचारी यांना मदतनीस 


४४. 


डिस्पेन्सरी सव्हंट/पुरुष सेवक 


ToS 


सरळसेवा 


$, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


1.B, LV 

2. D, HH 

3.0L, CP, LC, Dw, AAV 
4. ASD (M), SLD, MI 

5. MD Involving (1) to 
(4)Above 


रुग्णालयीन कामकाज संबंधीत 
कामकाज 


Code Physical Requirements Abbreviations Used Code Category Abbreviations Used 
$ Sitting [Bo Blind 
ST Standing LV Low Vision 
WwW Walking [Ds Deaf 
BN Bending HH Hard of Hearing 
L Lifting OA One Arm 
KC Kneeling & Crouching OL One Leg 
॥४ Pulling & Pushing BA Both Arms 
MF Manipulation with Fingers BL Both Leg 
RW Reading & Writing OAL One Arm and One Leg 
SE Seeing BLOA Both leg & one arm 
H Hearing BLA Both Legs Arms 
C Communication CP Cerebral Palsy 
LC Leprosy cured 
DW Dwarfism 
AAV Acid Attack Victims 
MDy Muscular Dystrophy 
ASD Autism Spectrum Disorder(M= Mild, MoD= 
Moderate) 
ID Intellctual Disability 
SLD Specific Learning Disability 
MI Mental Illness 
MD Multiple Disabilities 


